ज्येष्ठता सूची 

वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती)/जिल्हा 
माहिती अधिकारी/ वरिष्ठ उप संपादक/ 
जनसंपर्क अधिकारी, गट-अ (कनिष्ठ) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२४ 
पर्यतची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२४ /प्र.क्र. 23 /मावज-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ मे, २०२४ 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/का.- 
१२, दि. २१.१०.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पत्र क्रमांकः बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२॥१/१६-ब, 
दि.२९.१२.२०१७. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३/३२४/प्र.क्र.३६ /३४- 
अ, दि.०४.०९.२०२३. 
शासन परिपत्रक :- 
शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द 
करणे याबाबतचे सर्वकष धोरण संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आले आहे. 
त्यानुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातील वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती)/जिल्हा 
माहिती अधिकारी/ वरिष्ठ उप संपादक/ जनसंपर्क अधिकारी, गट-अ (कनिष्ठ) या संवर्गाची 
दिनांक १.१.२०२१ ते दिनांक १.१.२०२३ पर्यंतच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र. ३ येथील 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर संवर्गात दिनांक १.१.२०२१ ते दिनांक 
१.१.२०२३ या कालावधीत अधिकाऱ्यांची नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने 
नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश करुन तसेच नियतवयोमानाने 
सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेतलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे वगळून नियमित पदोन्नती मिळालेल्या 
अधिकाऱ्यांचा परिशिष्ट - अ मध्ये समावेश करुन दिनांक ०१.०१.२०२४ पर्यंतची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून सदर जेष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूच्या ह्या वरिष्ठ सहायक संचाळक (माहिती)/जिल्हा माहिती अधिकारी/ 
वरिष्ठ उप संपादक/ जनसंपर्क अधिकारी, गट-अ (कनिष्ठ) संवर्गातील तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्या 
असल्याने दि.१.१.२०२३ पर्यंत सेवानिवृत्त व वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे 
सदर सेवा ज्येष्ठतायादीतून वगळून दिनांक ०१.०१.२०२४ ची ज्येष्ठतासूची यासोबतच्या 
परिशिष्ट-“अ” नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र. २३ /मावज-२ 


३. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास कळविण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात 
ठेवावी. सदर ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत 
संबंधितांचे आक्षेप दि.०३.०६.२०२४ पर्यंत मागवून घेऊन ते महासंचालनालयाच्या स्तरावर तपासून 
महासंचालनालयाच्या अभिप्रायांसह दि.०४.०७.२०२४ पर्यंत शासनास पाठवावेत. सदर 
दिनांकानंतर शासनास प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही अशा सूचना संबंधितांना 
द्याव्यात. दि.०४.०७.२०२४ पर्यंत कोणतेही आक्षेप शासनास प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचा काहीही 
आक्षेप नाही असे गृहीत धरुन ज्येष्ठता सूची अंतिम करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 


8. उपरोक्त ज्येष्ठता सुची ही सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल 
केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने 
आपल्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती)/माहिती 
अधिकारी/अधिपरिक्षक, पुस्तके व प्रकाशने- गट-ब या संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांना सदर 
ज्येष्ठतासूचीच्या प्रती शासनाच्या संकेत स्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०५२९१५३००२६८०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VUAY MAROTRAO NANDEKAR 
V | J A Y DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1b335601da651693303a45db809973b127e20 


M A R ग R A 48acba707f3af981bf5 15548266, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=6286 1E2C588076DA807403FE9012F19FC 


C79CFD621047A784178829F75A0C6F2, cn=VIUAY 
NANDEKAR 


(विजय नांदेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


प्रधान सचिव, (मा.व ज.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

संचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती. 


०८ Av AD -5 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र. २३ /मावज-२ 
परिशिष्ट तीन 


:- वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती) / जिल्हा माहिती अधिकारी / वरिष्ठ उपसंपादक / जनसंपर्क अधिकारी, गट-अ (कनिष्ठ) 


१) संवर्गाचे नाव 


२) वेतनश्रेणी :- एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
३) दि. ९ जानेवारी, २०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२३ ते दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 
नियम | शासकोय कर्मचाऱ्याचे नांव / संबंधित जन्म दिनांक 7 नियम ज्येष्ठतेचा पैवानिवृ शैक्षणिक शेरा 
(२) (ब) | कार्यरत असलेल्या कार्यालयाचे | पदावरील ३(२)(अ) नुसार दिनांक दिनांक अर्हता 
नुसार नाव नियुक्‍तीचा मार्ग संवर्गात प्रत्यक्ष (ज्या 
ज्येष्ठता रूजू दिनांक पदांसाठी 
क्रमांक आवश्यक 
आहे तेथेच 
हा रकाना 
अंतर्भूत 
करावा.) 
व्र ळ्रु (3) 3) (04) (08) (8) (2) (9) (5) 
०१ श्री.प्र.अ.दैठणकर सरळसेवा २३.२.१९७० खुला १.६.१९९९ १.६.१९९९ २९.२.२०२८ 
०२ श्री.पु.द.पाटोदकर हि १९.६.१९६६ । खुला | १२.१२.२००५ | १२.१२.२००५ | ३०.६.२०२४ शा.नि. दि.०७.९.२०२१ अन्वये 
उपसंचालक(मा) पदावर तदर्थ पदोन्नती 
०३ श्री.र.बा. गिते | पदोन्नती | २०.४.१९६७ | भ.ज. ७.१.२००८ | ७.१.२००८ | २०.४.२०२५ 
ox श्री. देवेद्र लक्ष्मण पाटील सरळसेवा । २७.१२.१९७६ | SALA | ३.७.२००८ | ३.७.२००८ ३१.१२.२०३४ 
ou श्रीमती मीनल जोगळेकर सरळसेवा । १६.४.१९७४ खुला ३.७.२००८ | ३.७.२००८ ३०.४.२०३२ प्रतिनियुक्ती पु-ल. देशपांडे कला 
अकादमी,मुंबई-दि.०६.१०.२०२३ 
of श्री. प्रविण कृ. टाके सरळसेवा । १०.४.१९७३ | Sara ३.७.२००८ | ३.७.२००८ ३०.४.२०३१ 
०७ श्रीमती किती प्रकाशराव सरळसेवा ८.५.१९७४ खुला ३.७.२००८ | ३.७.२००८ ३१.५.२०३२ 
मोहरील 
०८ श्रीमती वर्षा संतोष आंधळे सरळसेवा | १०.७.१९८० खुला ३.७.२००८ । ३.७.२००८ ३१.७.२०३८ 
०९ श्री.किरण ज. मोघे सरळसेवा ५.८.१९७१ खुला २३.१.२००९ । २३.१.२००९ । २१.८.२०२९ 
नियम ३ | शासकोय कर्मचाऱ्याचे नांव / संबंधित जन्म दिनांक णि नियम 1] क | Galt शैक्षणिव aa 
(२) (ब) | कार्यरत असलेल्या कार्यालयाचे | पदावरील ३(२)(अ) नुसार दिनांक अहता (ज्या 
नियुक्तीचा यवत पदांसाठी 
नुसार | नाव नियुक्तीचा मार्ग संवर्गात प्रत्यक्ष आवन 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र. २३ /मावज-२ 


ज्येष्ठता रूजू दिनांक आहे तेथेच 
क्रमांक हा रकाना 
अंतर्भूत 
करावा.) 
(०१) (०२) (03) (०४) (०७५) (०६) (०७) (०८) (०९) (१०) 
१० | श्रीमती अर्चना प्रकाश शंभरकर | सरळसेवा । २०.१२.१९७३ | अ.जा. । ३१.८.२००९ | ३१.८.२००९ | ३१.१२.२०३१ 
११ श्री. संजय सं. देशमुख ea) 23.2. 22\90 खुला ११.१०.२०१० | ११.१०.२०१० | २३०.९.२०२८ _मा.उपमुख्यमं 
येथे (माहे जुलै-२०२३) 
१२ श्री.र.ल. राजपूत | पदोन्नती | २६.२.१९७६ | वि.जा.अ. | २८.३.२०१२ | २८.३.२०१२_ | २८.२.२०३४ 
१२ श्रीमती म.प्र. सावळे सरळसेवा | २०.८.१९७७ | खुला २८.३.२०१२ । २८.३.२०१२ । ३१.८.२०३५ 
aw श्री. अ.प. सुर्यवंशी सरळसेवा २१.१.१९७८ अ.ज. २८.३.२०१२ । २८.३.२०१२ । ३१.१.२०३६ 
१५ SLT. राऊत सरळसेवा १०.२.१९७४ खुला १७.७.२०१२ | १७.७.२०१२ । २९.२.२०३२ 
१६ श्री. ज.त्र्य. मोरे | १.६.१९७५ | SALA. 83.6. 2023 १३.६.२०१३ | ३१.५.२०३३ य रमा. राज्य 
आयोग, मुंबई येथे जनसंपर्क अधिकारी 
(माहे जून २०१३) 
१७ श्री. म.शि.सानप पदोन्नती २८.३.१९७६ | भ.ज.(ड) | १३.६.२०१३ १३.६.२०१३ ३१.३.२०३४ 
१८ श्री. यु.वि.प | पदोन्नती | २०.६.१९७२ | खुला १३.६.२०१३ १३.६.२०१३ । ३०.६.२०३० 
१९ श्री. अ.ज.जाधव पदोन्नती २५.८.१९७३ | इ.मा.ब. १३.६.२०१३ १३.६.२०१३ ३१.८.२०३१ क 
(माहे जुलै-२०२२) 
२० श्री. सु.अ.सोनटक्के पदोन्नती ३.६.१९८० | भ.ज.क. | १३.६.२०१३ १३.६.२०१३ । ३०.६.२०३८ 
२१ | श्रीमती मनिषा मोहनराव पिंगळे | पदोन्नती १४.६.१९८० खुला २७.७.२०१४ । २७.७.२०१४ | ३०.६.२०३८ 
२२ ah fader हंसदास खडसे | २०.३.१९७३ | अ.जा. २७.७.२०१४ | २७.७.२०१४ | ३१.३.२०३१ 
(दिव्यांग) (दिव्यांग) 
२३ श्रीमती वर्षा बाबासाहेब पाटोळे पदोन्नती १७.६.१९७८ अ.जा. २७.७.२०१४ | २७.७.२०१४ । ३०.६.२०३६ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र. २३ /मावज-२ 


नियम ३ | शासकोय कर्मचाऱ्याचे संबंधित जन्म दिनांक प्रवर्ग | नियम ३(२)(अ) ज्येष्ठतेचा । सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक शेरा 
(२) (ब) | नांव / कार्यरत असलेल्या | पदावरील नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक अर्हता (ज्या 
नुसार कार्यालयाचे नाव नियुक्तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रूजू पदांसाठी 
ज्येष्ठता दिनांक आवश्यक 
क्रमांक आहे तेथेच हा 
रकाना 
अंतर्भूत 
करावा.) 
(6%) व्र (8) (o¥) (04) (08) (08) (02) (0%) (o) 
खंड दिनांक ९.९.२०१६ ते ३१.९२.२०१६ 
निरंक 
खंड दिनांक ९.१.२०१७ ते ३१.१२.२०१७ 
av श्री.केशव करंदीकर तात्पुरती । २६.१२.१९७५ | खुला ३१.३.२०१७ । ३१.३.२०१७ | २१.१२.२०२२ वरिष्ठ सहायक संचालक (मा.) 
पदोन्नती तात्पुरती पदोन्नती 
Qu श्री.हर्षबर्धन पवार q २४.५.१९७७ | इमाव ३१.३.२०१७ | ३१.३.२०१७ | ३१.५.२०३५ वरिष्ठ सहायक संचालक (मा.) 
पदोन्नती तात्पुरती पदोन्नती 
२६ श्री.मुकुंद म.चिलवंत प २५.१२.१९८२ | विमाप्र । ३१.३.२०१७ | ३१.३.२०१७ | ३१.१२.२०४० वरिष्ठ सहायक संचालक (मा.) 
पदोन्नती तात्पुरती पदोन्नती 
२७ श्रीमती अमरज्योतकौर अरोरा तात्पुरती १९.५.१९६७ खुला ३१.३.२०१७ | ३१.३.२०१७ | ३१.५.२०२५ वरिष्ठ सहायक संचालक (मा.) 
पदोन्नती तात्पुरती पदोन्नती 
२८ श्री.वि.मु.बोडके q २८.१२.१९७१ | भ.ज.(ड) । ३१.३.२०१७ | ३१.३.२०१७ | ३१.१२.२०२९ ARS सहायक संचालक (मा.) 
पदोन्नती तात्पुरती पदोन्नती 
खंड दिनांक ९.१९.२०१८ ते ३१.१२.२०१८ 
२९ श्री.प्र.आ.सातपुते तात्पुरती १.६.१९७७ अ.जा. १४.५.२०१८ | १४.५.२०१८ | ३१.५.२०३५ ब. स. सं (मा.) तात्पुरती प 
पदोन्नती खुल्या प्रवर्गातून 
खंड दिनांक ९.१.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ 
३० श्री सचिन tage अडसूळ सरळसेवा । ११.१०.१९८२ | इमाव १.६.२०१९ । १.६.२०१९ | ३१.१०.२०४० दोन वषे परिविक्षाधीन 
कालावधी 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र. २३ /मावज-२ 


। नियम ३ | शासकोय कर्मचाऱ्याचे नांव / संबंधित जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ला सेवानिवृत्तीचा र शेरा 
(२) (ब) | कार्यरत असलेल्या कार्यालयाचे | पदावरील ३(२)(अ) नुसार = दिनांक ज्या पदासाठी 
संवत आवश्यक आहे 
नुसार | नाव नियुक्‍तीचा मार्ग संवर्गात प्रत्यक्ष ade serach 
ज्येष्ठता रूजू दिनांक अंतर्भूत करावा.) 
क्रमांक 
(०१) । (०२) (०२) (०४) (०५) (०६) (०७) (०८) (०१) Ge) 
38 श्री.मि.म.दुसाने तात्पुरती २९.१.१९७२ झ्माव ८.७.२०१९ । ८.७.२०१९ | ३१.१.२०३० वरिष्ठ सहायक संचालक (मा.) 
पदोन्नती तात्पुरती पदोन्नती 
पदोन्नतीचा प्रवर्ग-खुला 
३२ श्रीमती सं.द. बीडकर तात्पुरती १४.९.१९८० खुला १.८.२०१९ || १.८.२०१९ | ३०.९.२०३८ वरिष्ठ सहायक संचालक (मा.) 
पदोन्नती तात्पुरती पदोन्नती 
खंड दिनांक १.१.२०२० ते ३१.१२.२०२० 
निरंक 
खंड दिनांक १.१.२०२१ ते ३१.९२.२०२१ 
३२ श्री.रविंद्र देवराम ठाकूर q 20.20.2893 | अ.ज. । २८.०९.२०२१ | २८.०९.२०२१ | ३१.१०.२०३१ शा.नि. दि.२८.०९.२०२१ अन्वये वरिष्ठ 
पेत सहायक संचालक (माहिती)/जि.मा.अ. 
पदान्न या संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती. 
BY श्री.नि.क. तोडकर तात्पुरती । १८.९.१९७७ | खुला | २८.०९.२०२१ | २८.०९.२०२१ | ३०.९.२०३५ शा.नि. दि.२८.०९.२०२१ अन्वये वरिष्ठ 
पेलत सहायक संचालक (माहिती)/जि.मा.अ. 
पदान्न या संवर्गात तात्पुरती प्रपत्र पदोन्नती 
मा. मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये 
प्रतिनियुक्तीवर (२०२१) 
३५ श्रीमती काशिबाई श्री. थोरात तात्पुरती २.३.१९८२ खुला २८.०९.२०२१ | २८.०९.२०२१ | १३१.३.२०४० शा.नि. दि.२८.०९.२०२१ अन्वये वरिष्ठ 
पदोन्नती सहायक संचालक (माहिती)/जि.मा.अ. 
पदान्न या संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती. 
खंड दिनांक १.१.२०२२ ते ३१.१२.२०२२ 
निरंक 
खंड दिनांक ९.१.२०२३ ते ३१.१२.२०२३ 
निरंक 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


